जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांना त्यांच्या 
जुन्या निर्लेखित वाहनांच्या बदली नवीन वाहने 
खरेदी करण्यास मंजुरी देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहने-२०२१/प्र.क्र.२३२/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : 02 डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भः:- 

१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. जेपीएस-२०१४/प्र.क्र.७/ई-८, 
दि.१२/०९/२०१६ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, 
दि.२८/०७/२०२०. 

३) निवासी उपजिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२०२०/ लेखा/ 
उपलेखापाल/कावि , दि. २४/०८/२०२१ 

प्रस्तावना:- 
औरंगाबाद महसूल विभागातील लेखाशिर्ष “२०५३- जिल्हा प्रशासन” या खाली वेतन 

आहरित करणाऱ्या १३६ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना शासकीय वाहनांची अनुज्ञेयता संदर्भाधीन 
दि.१२/०९/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आली आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी, 
उस्मानाबाद यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन दि.२४/०८/२०२१ च्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी,उस्मानाबाद 
यांच्या निर्लेखित केलेल्या वाहनांच्या बदली नवीन वाहन खरेदीस मंजूरी देण्यासाठीचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

औरंगाबाद महसूली विभागातील जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद त्यांच्या जुन्या निलेखित 
वाहनांच्या बदली नवीन वाहने खरेदी करण्यास व तदप्रित्यर्थ येणाऱ्या एकूण रु.९.०० लाख (रुपये 
नऊ लाख फक्त) च्या खर्चास खालील अटींच्या अधिन राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.- 

१. निधी उपलब्धतेनुसार ,शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-वाहन-२०१७/ प्र.क्र.४१/ 
१७/विनियम, दिनांक २८/०७/२०२० च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार, 
जिल्हाधिकारी यांच्यासाठी रू.९.०० लाख या कमाल मर्यादेत (वाहनाची किंमत + वस्तू 
व सेवा कर + टेम्पररी रजिस्ट्रेशान चार्जेस + मूल्यवर्धित कर + सहाय्यभूत साहित्य 
(Accessories) इत्यादी अंतर्भूत करुन) वाहन खरेदी करण्यात यावी. 

२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दि. ०१/१२/२०१६ व क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. २१५/उद्योग-४, दि. 
२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार वाहन खरेदी Gem Portal वरुन विहित 
पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहने-२०२१/प्र.क्र.२३२/ई-८ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. वाहन-२०१३/प्र.क्र.४६/१३/विनियम, 
दि. ०३/१०/२०१७ मधील सूचनांनुसार, वाहन आढाव्या अन्वये औरंगाबाद महसूल 
विभागाकरीता अनुज्ञेय ठरविण्यात आलेल्या सर्व १३६ वाहनांची माहिती महावाहन 
संगणक प्रणालीवर नोंदविण्यात यावी. त्याबाबतचा एकत्रित अनुपालन अहवाल वाहन 
नोंद प्रमाणपत्राच्या प्रतीसह विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांनी शासनास सादर 
करावा. 

४. वाहन क्र. MH-24-C-0009 या निर्लेखित वाहनाच्या बदली यापुर्वी नवीन वाहन 
खरेदी करण्यात आले नाही या अटीच्या अधिन राहून नविन वाहन खरेदीस शासन 
मान्यता देत आहे. 

२. सदर प्रस्तावातील खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र. सी-०१ 2043 जिल्हा प्रशासन(००)०९४- 
इतर आस्थपना(०१) जिल्हा आस्थपना(०१)(०१) आयुक्‍त औरंगाबाद (२०५३ ०२२४) अंतर्गत सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३०९/२०२१/विनियम, 
दिनांक २७/१०/२०२१ q अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २०२१/सं.क्र.४२२/व्यय-९, 
दि. २५/१०/२०२१ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या संमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११२०२१५४३४७७५१९ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dr.SHWETA oN cal oO OF HARRIET VENUE NDOT 


2.5.4.20=62 b1456ffcfd8eSd3dbe032cfa746426763d6351cb898b 


72986801, =7EEESBAF53B2BFC59945DABFC99C96C2C2709F7F, 


serialNumber=2F A86D3D30D0DE896CC35E8F420B067861B1ECA1D14FFO1 
0A5202C61E6ADCE6FE, cn=Dr.SHWETA SAWDEKAR BAIG 
Da 


ste: 2021.12.02 15:45:23 +05'30° 


(ST. Aa सावदेकर-बेग) 


Ha अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) विभागीय आयुकक्‍त,औरंगाबाद 

२) जिल्हाधिकारी,उस्मानाबाद. 

३) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) -२, महाराष्ट्र, नागपूर . 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी,लातूर 

५) सह सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/विनियम), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६) निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


